सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 


मंगळवार , जानेवारी १७ , २०२३ / पौष २७ , शके १ ९ ४४ 

, 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रु 


असाधारण क्रमांक ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधि व न्याय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ डिसेंबर , २०२२ . 

अधिसूचना 

- ( १ ) गृह विभाग शासन निर्णय क्र . पिओ -१२१७ / प्र.क्र . ४८ / पोल -३ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ . 

( २ ) विधि व न्याय विभाग , समक्रमांकाची अधिसूचना , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० . 

( ३ ) रिट याचिका क्र . १५६५ ऑफ २०१५ , प्रकरणी मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे आदेश , दिनांक ५ ऑगस्ट , २०२ 
( ४ ) अपर पोलीस महासंचालक , दहशतवाद विरोधी पथक , मुंबई यांचे पत्र क्र . जा . क्र . ४ ९ ५ / अपोमसं / दविप / * 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ . 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र क्र . बी ( डब्ल्यू ) ए -२१०४ ऑफ २०१८/२२३४/४०२१८ , दिनांक २ ९ नोव्हें 


क विशेन्या -१३१८ / अनौ.सं. ९ / प्र.क्र . ८३ / का . ९ . - दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ . गोविंद पंढरीनाथ पानसरे , वय ८ 
गाचा गुन्हा राजारामपुरी पोलीस ठाणे , कोल्हापूर गु.र.नं. ३ ९ / २०१५ येथे नोंदविण्यात आला आहे . संदर्भ क्र . ३ येथीत 
मुंबई यांच्या आदेशान्वये सदरचा गुन्हा हा विशेष तपास पथकाकडून दहशतवाद विरोधी पथक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यां 
लेला आहे . 


तवाद विरोधी पथक , महाराष्ट्र राज्य यांचे कोल्हापूर शहरामध्ये कोणतेही उप पथक नाही . संदर्भ क्र . २ येथील शासन अधि 
विरोधी पथक , सोलापूर कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यास अधिकृत करावयाचे न्यायालय हे मा . मुख्य न्याय 
मा . जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सोलापूर आहे . 


स्थतीत संबंधित गुन्ह्याचा खटला मा . जिल्हा व सत्र न्यायालय - ३ , कोल्हापूर यांचेकडे सुरू आहे . सदर खटला यापुढेही म 
य -३ , कोल्हापूर यांचेकडेच चालविण्यात यावा अशी विनंती संदर्भ क्र . ४ अन्वये गृह विभागाकडून करण्यात आलेली अ 


यालयीन प्रक्रियेकरिता पुढील न्यायालयांना नामनिर्देशित करण्यात येत आहे : 

अधिकृत करावयाचे न्यायालय 


रिमांडकरिता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , कोल्हापूर 


प्रकरण चालविण्याकरिता सत्र न्यायालय 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश - ३ , कोल्हापूर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व न 

नितीन वि . जिवने , 
विधि सल्लागार -नि - सहसचिव . 


